मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई 
यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, 
कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ,पुणे हे कार्यालय 
व त्यांच्या अंतर्गत २ विभागीय कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.१०.२०१९ 
ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१९.१०.२०१९. 


संदर्भ : १) मुख्य अभियंता (विद्युत, जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र क्र.मुअ(वि)/जविप्र/ 
मुदतवाढ/आ-५/१९३०, दि.११.०९.२०१९ 
२) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०१९/प्र.क्र.३६/जवि, दि.२७.०३.२०१९ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, 
कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कोयना 
(विवंया) संकल्पचित्र विभाग क्र.१, पुणे व कार्यकारी अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र विभाग क्र.२, 
पुणे या विभागीय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (तपशील सोबतच्या प्रपत्रात दिळेला आहे) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च "मागणी क्र.आय-५, मुख्य Hay ४८०१-वीज 
प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, ०१-जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व प्रश्ञासन (०८) अधीक्षक 
अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, सातारा (०८) (०२) कोयना धरण पायथा वीज गृह (डावा 
तट) (कार्यक्रम) ४८०१ ३९७४)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क.,दिनांक ११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि 
आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९१७२७५८३२२७ आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
सोबत:- विवरणपत्र. 


Digitally signed by Dnyandeo Ananda 


Dnyandeo BREN 
DN: CN = Dnyandeo Ananda Bagade, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 


A nan d a B ag ad @ Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.10.19 17:32:11 +05'30' 


(ज्ञा.आ. बागडे) 
झासनाचे उप सचिव 


Wat विवरणपत्रासह अग्रेषित : 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४. अधीक्षक अभियंता, कोयना (विवयां) संकल्पचित्र मंडळ, पुणे. (५ प्रती). 
५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
६. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०१९/प्र.क्र.३६/जवि 


झासन निर्णय क्र.सीओई-२०१९/प्र.क्र.३६/ज.वि., दि.१९.१०.२०१९ चे 
विवरणपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशील 


अ.क्र पदनाम अ.अ. कोयना | का.अ. कोयना | का.अ. कोयना | एकूण पदे 
(विवयां) (विवयां) (विवयां) 
संकल्पचित्र | संकल्पचित्र | संकल्पचित्र विभाग 
मंडळ पुणे विभाग क्र.१, क्र्‌.२ 
पुणे पुणे 
ca . | अधिक्षक अभियंता 1 १ | 1 - | Poe | 9 | 
२. ।सहा.अ.अ. 1 a 1 - | Po i a | 
३. | कार्यकारी अभियंता 1 - | oe q Q 
४. | उप अभियंता 1 १ | ४ ४ ९ 
५. । कनिष्ठ अभियंता/ ४ ४ ४ १२ 
सहाय्यक अभियंता 
श्रेणी २/शाखा 
अभियंता 
६. । आरेखक/सहा. aa शकि शिश ३ 
आरेखक 
७. ।अनुरेखक a a २ २ 4 
८. | अधीक्षक 1 १ | 1 - | Poe 1१ 
९. | लघुलेखक(उच्वश्रेणी) Pd Po Poe | oa | 
| do. | ०. | प्रथम लिपिक Pe Po Poe | 4a | 
aoe | १. | वरिष्ठ लिपिक ४ 4 | 1 १_| & 
92. | कनिष्ठ लिपिक/ ८ षु षु १८ 
लिपिक टंकलेखक/ 
टंकलेखक 
१३. | वाहन चालक a a 4 pa 3 
१४ | दप्तरी/नाईक 2 Po Poe २ 
१५ | शिपाई/सफाईगार/ ३ २ 2 
स्वच्छक 
१६ । चौकीदार/पहारेकरी a a Po Poe | 49 | 
39 29 २१ ७३ 
Dnyandeo Ananda  %X:8=Branio Aran aguas, C218 धा 
Bagade et ey 
(ज्ञा.आ. बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


